राष्ट्रीय हत्तीरोग निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत 
कार्यरत २७३ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/ अपदे /प्र.क्र.२६०/आ-५ 
१० वा मजला, बी विंग, गो.ते.रुग्णालय संकूल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १३ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा : 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि.६.०८.२००७. 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे /प्र.क्र.२६०/ आ-५ 
FE.219.08.2023 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.३१.०८.२०२३ व 
दि.०६.०९.२०२३ 

४) संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक संआसे/राहिनिका/अस्थायी पदे/चालू 
ठेवणेबाबत/१३६२८/२०२३ दि.२९.०८.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे- ६ या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील २७३ अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंजुरी दिलेल्या सुधारीत 
आकृतीबंधातील मंजूर पदे आहेत. सदर २७३ अस्थायी पदे वित्त विभागाच्या सहमतीने सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६०/आरोग्य-५, दिनांक २७.०४.२०२३ 
अन्वये दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. सदर 
मुदत दि.३१.०८.२०२३ रोजी संपुष्टात आली असल्याने, सदरहू २७३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे- ६ या 
कार्यालयाच्या अधिनस्त कार्यरत असलेली २७३ अस्थायी पदे दिनांक राज्यातील जनतेस आरोग्य 
विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्याने, सदर २७३ अस्थायी 
पदांना दि. ०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे/ प्र.क्र. २६०/आ-५ 


२. या पदांचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२३- 
२०२४ साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(09) (०२)- हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रम 
सांकेतांक (२२१० ०५८५) अनिवार्य 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि. ३१.०८.२०२३ व दि. अन्वये ०६.०९.२०२३ प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१२१४४८०७७७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL HARIDAS 


DHENGALE 
S U N | [_ DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=eaf0a3a2ecc0f8d6b1a823821ae0 
H A र| D A 0936c4a3290c1 bbd85ad7d6a9b64dc0f53 
92, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=476598C1 AEEC16697909C 


94B2AEDA820B6E3BO0FF63279B5B316121 
D H F N G A [ F 03BBEAA15A, cn=SUNIL HARIDAS 

DHENGALE 

Date: 2023.10.13 11:32:07 +05'30' 


(सुनिल ढेंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रेत, 
१.आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
३.संचालक, आरोग्य GA, sya oa, मुंबई/पुणे. 
४.सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
५.सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे. 
६.उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे/ प्र.क्र. २६०/आ-५ 


७.हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग नियंत्रण पथके (सवी. 

८.हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग सर्वेक्षण पथके (सवी. 

९.वैद्यकीय अधिकारी, हत्तीरोग संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 

१०.आरोग्य अधिकारी, ठाणे/नागपूर महानगरपालिका. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१३.वित्त विभाग (व्यय-१३) (अर्थसंकल्प-१९) मंत्रालय, मुंबई. 

१४.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (सेवा १,२,३,५ व अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवडनस्ती (आ-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट a. १ 
राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम- महाराष्ट्र राज्य. 
२०% पदांचा गोषवारा (लेखाशिर्षनिहाय ) 
हत्तीरोग कार्यक्रमांतर्गत राज्यस्तर 
लेखाशिर्ष 


कार्यालय/जिल्हा 


q | 
ay 


मंजर पदे 


co % पदे स्थाई २०% 


eo 


२ lar ह.स.प. 


“eo ro 


नाशिक ह.स.प. 

sit are ह.स.प. 

अकोला ह.स.प. 

नागपूर ह.स.प 

प्र.नि.सं.केंद्र नागपूर ३० 


vo [wo 
AU AU 


& 


वसई 


१० ।अक्कलकोट ह.नि.प. 
नांदेड ह.नि.प. 
अमरावती ह.नि.प. 
नागपूर ह.नि.प. 


4 वर्धा ह.नि.प. 


भंडारा ह.नि.प. १०९ 
१६ ।चंद्रप्र ह.नि.प 2८५ 


१ 
m1] 
4 
ly 
a 
A 
ae) “oo 
, ae 


G 
७ 


क 


१३५८ 
326 


w tA |[~o | ./७० 
WIioGl|r]«K 


9१८० 


aw 
an 


vo 
6 


~ 
ळ्‌ 
७ 
6 


4 
al 
जी 
ay 
3 
Ai 
ap 
“त 

om 1A 

| 
“eo 
की 


च 


A |w ।/४/॥ । ९) 
० 1.७७ | ७ iw 


७ 


शु 
जं 
4 
A 
ee 
mY 
ap 
‘q 


= 


१३६३ १०९०८ २७३ 


| 


परिणिष्ट क. २ 
राष्टीय किटकजन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 


हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रम लेखा शिर्ष २२१०० ५८५८ पदनिहाय गोषवारा 


ह त 
बहर 
राक 


. 
ral 
4, 
4 
rr 
8] 
oy 
ट्र 
जी 
aH 
gy 
» 
| 
“५० 
; 
(९ 
Aa 


गि 
o 
4 
my 
a 
rc 
a) 
Ab 
pai 
4 
4 
“५० 
कन 
re 
4 
aM 
x 
a, 
: 
AU 
A 
AN 


२७ 


Pte | 
a 


ve 
AU 
| 


“o 
Pp 


Pp 


> 
an 
A 
A) 
A 
A 


ale 
PIS 
q 
4, 
ee 
Bs 
S 
2५ 
my 
a 
भी 
“wo 


ess | ere | te 
fare 


vo 
AU 


र्र 
. = = 


